उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक 
आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील  प्रयोगशाळांमधीळ ५३ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ एप्रिल, २०२३. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. अपदे-२०२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-३अ 
दिनांक २१.०९.२०२२ 

२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 

3) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संसआसे/रासाआप्र/अस्थायी पदे ५३/३६७७- 
७९/नं.क्र.५९९/२३ , दिनांक 99.08.2023 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक,आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना उपरोक्त अ.क्र. १ येथील दिनांक २१.०९.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि. १.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी उपरोक्त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये ५३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळांमधील ५३ अस्थायी पदांना दि. 09.03.2023 ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२३- 
२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


ie] मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


सार्वजनिक आरोग्य, १०७- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा (०१) (०१) सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळांची स्थापना (२२१००९८८) (योजनेत्तर योजना)” 

२ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७- (३)- मध्यवर्ती अन्न प्रयोगशाळेची स्थापना (२२५१०१००८) (योजना 
अंतर्गत योजना) 


४. BT area निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०८.०२.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांच्या दिनांक २८ मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रामधील सूचनेनुसार 
संबधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास सादर करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ 
दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील Tee नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना 
दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


&. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu} संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२७१६३७१९६५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

AS H O K M A ROTI 2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b 1476 
79a5af5a494e268689ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


AT RA M serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324CEA1A547A 
A04FODA0794A00BEE126E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM 
Date: 2023.04.28 11:07:13 +05'30" 


(अ. मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 
२. AAA, ARPA सेवा तथा अभियान Gas, ATK आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ पपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे. 

५. सर्व संबंधीत प्रयोगशाळा व कार्यालय (उपसंचालक, राज्य सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे यांचेमार्फत) 

६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (आरोग्य-३३) 


2 


पृष्ठ पपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ, 


दिनांक- २७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण स्थायी । काल्पनि ।काल्पनि अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे | wpa | a (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे अकुठल 
पदे 
1१ | २ ३ शि ५ 
ष्‌ उपसंचालक,आरोग्य सेवा, | १३० | १३० शं i 1111 
राज्य सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे 
२ ।केद्रीय मध्यवती अन्न | २४ २० षी a १) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
प्रयोगशाळा, पुणे (लेखाशीर्ष २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक -१ 
२२१०१००८ अंतर्गत) ३)रासायनिक सहाय्यक -१ 
४)पहारेकरी -१ 
एकूण पदे-४ 
३ | प्रादेशिक आरोग्य | ३१ ३१ हिंद शिक ae 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
४ | प्रादेशिक आरोग्य | ३१ ३१ = [i ae 
प्रयोगशाळा, नागपूर 
५ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | q ९ = = १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ -३ 
प्रयोगशाळा, बुळढाणा २) रासायनिक सहाय्यक -१ 
एकूण पदे-२ 
६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ५ a शि १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ -१ 
प्रयोगशाळा, यवतमाळ २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) वरिष्ठ लिपिक -१ 
४) प्रयोगशाळा परिचर स्वछक-१ 
एकूण पदे-४ 
७ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ g a हिं १)मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ-१ 
प्रयोगशाळा, वर्धा २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक -१ 
३) प्रयोगशाळा परिचर स्वछक-१ 
एकूण पदे-३ 
८ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ५ [i ie r १) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
प्रयोगशाळा, नंदुरबार २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 


पृष्ठ पपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


काल्पनि 
क कुशल 
पदे 


कार्ल्पनि 
क 
अकुशल 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
एकूण पदे-५ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, हिंगोली 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

४) कनिष्ठ लिपिक-१ 

एकूण पदे-५ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, वाशिम 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
एकूण पदे-५ 


| 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, गोंदिया 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
३) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

४) अणुजीव सहायक-१ 

५) कनिष्ठ लिपिक -१ 

एकूण पदे-५ 


१२ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पालघर 


१) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -१ 
२)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-२ 
३) वरिष्ठ लिपिक-१ 

एकूण पदे-४ 


१३ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, परभणी 


१)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
एकूण पदे-१ 


१४ 


जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, अहमदनगर 


ARS रासायनिक सहाय्यक-१ 
एकूण पदे-१ 


पृष्ठ पपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी | काल्पनि | area अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे ककुशल | a (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे अकुशल 
पदे 
१५ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ | a १) कनिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
प्रयोगशाळा, धुळे एकूण पदे-१ 
१६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य| ९ 9 | शि १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, ठाणे २) प्रयोगशाळा परिचर/ स्वछक -१ 
एकूण पदे-२ 
१७ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ an fr १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, बीड एकूण पदे-१ 
१८ | जिल्हा सार्वजनिक ara} ९ ८ ie | (ae १)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक-१ 
प्रयोगशाळा, चंद्रपूर एकूण पदे-१ 
१९ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ८ णम गि १) प्रयोगशाळा परिचर/ स्वछक-१ 
प्रयोगशाळा, सातारा एकूण पदे-१ 
२० | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | al i | aa | 
प्रयोगशाळा, अमरावती 
२१ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ke aan पि डिकागगा 
प्रयोगशाळा, नांदेड 
२२ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य aa aa a aa a 
प्रयोगशाळा, सांगली 
२३ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य ha ae 1. | a oo 
प्रयोगशाळा, नाशिक 
२४ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य a गि शबि | =U 
प्रयोगशाळा, कोल्हापूर 
24 | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य ual bal ipa चि | 
प्रयोगशाळा, जळगाव 
२६ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य रि षि a a (111 
प्रयोगशाळा, कोकणभवन 
२७ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | hal iia ae UL 
प्रयोगशाळा, सोलापूर 
२८ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य। ९ ९ 11 a = 
प्रयोगशाळा, अकोला 
२९ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य | ९ ९ विक (| (७... 


पृष्ठ पपैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३अ 


अ. | आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण स्थायी | काल्पनि | area अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे ।ककुठल | a (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे APACS 
पदे 
प्रयोगशाळा, उस्मानाबाद 
30 | जिल्हा सार्वजनिक sire] ९ ९ | | LL 
प्रयोगशाळा, रत्नागिरी 
३१ | जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य| ९ ९ i | |. ति] ] गा 
प्रयोगशाळा,  अलीबाग- 
रायगड 
32 | जिल्हा सार्वजनिक sera] ९ ९ नि शि काशा 
प्रयोगशाळा, सिंधुदुर्ग 
33 | जिल्हा सार्वजनिक sera] ९ ९ oan aa UT 
प्रयोगशाळा, लातूर 
38 | जिल्हा सार्वजनिक sire] ९ ९ णि ( a, 
प्रयोगशाळा, गडचिरोली 
34 | जिल्हा सार्वजनिक sera] ९ ९ 11 णं a 
प्रयोगशाळा, जालना 
३६ | जिल्हा सार्वजनिक sera] ९ ९ | गि किण 
प्रयोगशाळा, भंडारा 
३७ | रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, | ४५ | ३१ & १)मुख्य वैद्यकीय अधिकारी -9 
सिंधुदुर्ग २) वैद्यकीय अधिकारी-१ 
३)प्रशासकीय अधिकारी -१ 
४)सांख्यिकी अन्वेषक-१ 
५) किटक समहारक-१ 
६)वरिष्ठ लिपिक-२ 
७कनिष्ठ लिपिक/टंकळलेखक-१ 
एकूण पदे-८ 
एकूण ५४६ | ४५६ | ३१ & 43 


पृष्ठ पपैकी५ 


